राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त व्यवस्थापनझास्त्र 
पदव्युत्तर पदवी (एबीए/एमएमएस) अभ्यासक्रमाच्या 
अखिल भारतीय उमेदवार प्रकारामध्ये प्रवेशाकरीता 
अपात्र ठरविण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षेचा फेर विचार 
करण्यासाठी समिती गठीत करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र. ३६३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा : शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र. ३६३/तांशि-४, 
दिनांक १६/३/२०२० 

शासन निर्णय: 

तंत्र शिक्षण संचालकांच्या दिनांक १२/१२/२०१९ च्या अहवालाच्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष २०२०- 
२०२१ पासून राज्यातील मान्यता प्राप्त व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (MBA/MMS) अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेशाकरीता अखिल भारतीय उमेदवारी प्रकारामध्ये (GMAT), (MAT), (ATMA) व (XAT) या परीक्षा ग्राह्य न 
धरता केवळ MAH- MBA/MMS (CET), CMAT व CAT या प्रवेशा परीक्षा ग्राह्य धरण्याचा शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. 
२. या प्रवेश परीक्षांबाबत शासनाकडे प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने अधिक तपासणी करण्यासाठी व 
त्याबाबतच्या योग्य त्या शिफारशी शासनाकडे सादर करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) 
यांच्या अक्षतेखाळी समिती गठीत करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई व 
संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई हे या समितीचे सदस्य राहतील. 
३. या समितीची बैठक आयोजित करण्याची व त्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती माहिती तथा कागदपत्रे 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी उपलब्ध करुन द्यावीत. तसेच या संदर्भात प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने 
संबंधितांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देवून याबाबतचा अहवाल समितीने १० दिवसाच्या आत शासनास 
सादर करावा. 
४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००८१०१७३१४७८८०८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
‘Mi 


DN: c=IN, 
SA N J AY A U D ) U M BA R 2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64d 13863 
009076. 2, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBAI, 
er=fcf7172a73579b34fa622983d8fb647 780fbef1d35a1ca9759 


55eb9193f3f800, HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT, 
D H A R U R KA R GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SANJAY AUDUMBAR 

DHARURKAR 

Date: 2020.08.13 12:12:52 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा तथा सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ८ वा मजला, 
न्यु एक्सलसिअर इमारत, ए.के.नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) निवड नस्ती/तांशि-४ 


